सन २०१९-२० शालेय क्रीडा 
स्पर्धा आयोजन करण्यासाठी 
निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निविप्र ४०२०/प्र.क्र. ६३/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १६ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र राक्रीधो २०१२/प्र.क्र.१८२/क्रीयुसे-२, 
दि. २४ डिसेंबर, २०१४. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र निविप्र. ४०१९/प्र.क्र.७९/क्रीयुसे-२, 
दि. २२ ऑगस्ट, २०१९. 
३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांचे पत्र क्रमांक क्रीयुसे/निधीवितरण/२०-२१/का-४, 
दि.१९.६.२०२० व दि. २८.७.२०२० 
प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण २०१२ मध्ये शालेय क्रीडा स्पर्धामध्ये भाग घेणाऱ्या खेळाडूंची 
निवास व भोजन व्यवस्था, ट्रॅक सूट, WAST व क्रीडांगणे तयार करणे इत्यादी बाबीवर होणारा खर्च 
लक्षात घेता अनुदानाच्या दारात वाढ करण्याची तरतूद आहे. तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र.०१ च्या शासन 
निर्णयान्वये सदर वाढ करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र. ०२ च्या शासन निर्णयान्वये सन 
२०१९-२० या वर्षामध्ये शालेय क्रीडा स्पर्धाचे आयोजन करण्यासाठी रु. ७२०.०० लक्ष इतका निधी 
मंजूर करण्यात आले होते. तथापि, प्राप्त झालेले निधी अपुरे असल्यामुळे सदर स्पर्धेवरील झालेल्या 
एकूण खर्चाची उर्वरित रक्‍कम मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधिन क्र. ०३ च्या पत्रान्वये शासनास 
सादर करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने या योजनेतंर्गत, सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या निधीमधून सदर स्पर्धेवरील झालेल्या खर्चाची उर्वरित रक्‍कम वितरणास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये शालेय क्रीडा स्पर्धाचे आयोजन करण्यारीता रु.१३००.०० लक्ष 

इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. त्यापैकी रु.३२५.००लक्ष (रुपये तीन कोटी पंचवीस arg waa ) 
इतकी रक्‍कम, वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील झालेय क्रीडा स्पर्धा आयोजनासाठी झालेला खर्च भागविण्याकरिता रु. २,९६,१८,१६१/- 
(रुपये दोन कोटी शहाण्णव लाख अठरा हजार एकशे एकसष्ट फक्त) इतकी रक्‍कम मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०२०/प्र.क्र. ६३/क्रीयुसे -२ 


२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च “२२०४-क्रीडा व युवक सेवा- १०४ क्रीडा व खेळ (०५) राज्य 
संघाची प्रतिनियुक्ती, (०५) (०६) शालेय क्रीडा स्पर्धा आयोजन योजनांतर्गत योजना (२२०४ ५६३५) ३१ 
सहायक अनुदाने” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान 
ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 
|. उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी 
ठेऊ नये. 
॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश/नियम/ 
शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा विनियोग 
करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. शालेय क्रीडा स्पर्धा मध्ये वाढीव अनुदान देण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन 
निर्णयामधीलळ अटी व शर्ती लागू राहतील. 
४. शासनाच्या सूचनांनुसार उपरोक्त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 
यासाठी संबंधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व 
युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
५. वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग एक, अ. 
क्र. 4, नियम क्र. ३९ (ब) (२) नुसार प्रशासकीय विभागाला दिलेल्या अधिकार अन्वये सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौ.सं.क्र.६१७/२०२०/व्यय-५, 
दि. ०१ डिसेंबर, २०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१७१११२४३०६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
APPASING 1 nen 
RAMSING RAJPUT =: . 
(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ING RAMSING RAJPUT 


प्रत, 
१.मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२.मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
५. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविप्र ४०२०/प्र.क्र. ६३/क्रीयुसे -२ 


८. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१२. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचाळनालयामार्फत) 
१३. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

१४. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 

१५. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


